श्री. आर. डी. आत्राम, उपायुक्त तथा सदस्य, 
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, भंडारा 
यांना सहआयुक्त, समाजकल्याण या संवर्गात 
निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः सकआ - २०२०/प्र.क्र.१५२/ आस्था-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० ऑगस्ट, २०२२ 


संदर्भ :-१) आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे यांचे पत्र क्र. सकआ/आस्था-१/सह आयुक्‍्त/पदोन्नती/२०२१-२२/ 
का-६/१२२३, दि.१२.०४.२०२२ 
२) समाज कल्याण आयुक्तालयाचे पत्र क्र. सकआ/आस्था-१/सह आयुक्‍्त/पदोन्नती/२०२१-२२/ 
का-६/१४३३, दि.१२.०५.२०२२ 
३) आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे यांचे पत्र क्र. सकआ/आस्था-१/सह आयुकक्‍्त/पदोन्नती/२०२१-२२/ 
का-६/२२४०, दि. २१.०७.२०२२ 
४ सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्र. ईएसबी ११२२/प्रक्र.१०१/१३, दि.२५.०८.२०२२ 


शासन आदेडा- 


सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील समाजकल्याण 
आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवरील उपआयुक्त समाज कल्याण ( वेतन मॅट्रीक्स मधील वेतनस्तर एस-२३ : 
६७७००-२०८७००) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांना सहआयुक्त समाज कल्याण (वेतन ATA मधील वेतनस्तर 
एस-२५ : ७८८००-२०९२००) या संवर्गात रिक्‍त असलेल्या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी प्रस्ताव सामान्य 
प्रशासन विभागाअंतर्गत आस्थापना मंडळ क्र. २ समोर सादर करण्यात आला होता. 
२. सहआयुक्त, समाज कल्याण या पदावर नियमित पदोन्नतीच्या कोटयातील रिक्‍त पदावर निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नतीसाठी सन २०२१-२२ ची निवडसूची तयार करण्याचा निर्णय आस्थापना मंडळाने 
घेतला असून, विहित अटींना अधीन राहून श्री. आर. डी. आत्राम, उपायुक्त तथा सदस्य, जिल्हा जात 
प्रमाणपत्र पडताळणी समिती भंडारा यांची शिफारस दि. २५.०८.२०२२ च्या पत्रान्वये केली आहे. त्यानुसार 
श्री. आर. डी. आत्राम, उपायुक्त तथा सदस्य जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, भंडारा यांना 
सहआयुक्त, समाज कल्याण (वेतन मॅट्रीक्स मधील वेतनस्तर एस-२५ : ७८८००-२०९२००) या पदावर निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात विहित अटी व शर्तीच्या अधीन राहून खालील तक्त्यात त्यांचे नावांसमोर स्तंभ-४ मध्ये 
दर्शविलेल्या ठिकाणी पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव व सध्याची पदस्थापना । प्रवर्ग पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
| | 2. ३. ४. 
शि श्री. आर डी. आत्राम, उपायुक्त तथा। अ.ज. | सहआयुक्त (शिक्षण) समाज कल्याण 
सदस्य, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी आयुक्तालय, पुणे 
समिती, भंडारा 
अटीव शार्ती :- 


(१) मा.सर्वौच्च न्यायालयातील विशेष अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ मधील निर्णयाच्या अधीन राहून 
सदर निव्वळ तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः सकआ - २०२०/प्र.क्र.१५२/ आस्था-२ 


(२) सदर पदोन्नती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून देण्यात येत असून, सदर 
निवडसूचीस महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची मान्यता प्राप्त झाल्यानंतरच या पदावर सेवाजेष्ठता व अन्य 
सेवा विषयक लाभ मिळण्यास श्री. आर. डी. आत्राम हे पात्र ठरतील. 


(३) सहआयुक्त, समाज कल्याण संवर्गात दिलेली पदोन्नती ही तात्पुरत्या स्वरुपात असून सदर पदावर 
संबंधित अधिकाऱ्याचा कायमस्वरुपी धारणाधिकार राहणार नाही. तसेच सदर पदोन्नतीमुळे संबंधित 
अधिकाऱ्यास नियमित पदोन्नतीचे म्हणजेच ज्येष्ठतेचे कोणतेही हक्क प्राप्त होणार नाहीत. 


(४) पदोन्नती देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीनंतर पदग्रहण केल्यापासून एक महिन्याच्या आत 
वेतन निश्चितीचा विकल्प द्यावा, असा विकल्प न दिल्यास त्यांची वेतन निश्चिती, महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्र. ११(१)(ए) नुसार पदोन्नतीचा दिनांक विचारात घेऊन करण्यात यावी. 


(4) श्री. आर. डी. आत्राम, उपायुक्‍त तथा सदस्य जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, भंडारा यांना 
पदोन्नतीनंतरच्या पदस्थापनेवर रुजू होण्यासाठी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. श्री. आर. डी. आत्राम 
यांनी त्यांना दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू होऊन, त्याबाबतचा अहवाल आयुक्‍त, समाज 
कल्याण, पुणे व शासनास सादर करावा. पदस्थापना बदलून घेण्यासाठी राजकीय दबाव आणल्यास 
सदर कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील तरतूदीनुसार शिस्तभंग विषयक 
कारवाईस पात्र ठरेल. 


(६) पदोन्नती दिळेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना कार्यमुक्त केल्यानंतर नवीन पदस्थापनेवर विहित मुदतीत 
हजर व्हावे. जे अधिकारी विहित मुदतीत पदोन्न्तीवर हजर होणार नाहीत ते पदोन्नतीस इच्छुक नाहीत 
असे गृहीत धरुन त्यांची पदोन्नती रद्द करण्यात येईल. तसेच त्यांना देण्यात आलेला आश्वासीत प्रगती 
योजनेचा लाभ काढून घेण्यात येईल. 


3. Re facta स्टँप नं. १०८७६/२०२१ व रिट fA स्टॅप नं. १०८७८/२०२१ मध्ये मा. उच्च 
न्यायालय, मुंबई यांनी दि. २५.०५.२०२१ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार सदर पदोन्नती नमूद रिट याचिकेत 
होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहील. 


४.  श्री.आर. डी. आत्राम, उपायुक्त तथा सदस्य जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, भंडारा यांना 
सहआयुक्त, समाज कल्याण या संवर्गात पदोन्नती देण्यात आल्यामुळे त्यांचे पदोन्नतीने रिक्‍त होणाऱ्या पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार शासनाच्या पुढील seared अन्य अधिकाऱ्याकडे सोपविण्याबाबत आयुक्‍त, समाज 
कल्याण, पुणे यांनी त्वरित कार्यवाही करावी. 


५. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्यांचा संकेतांक २०२२०८३०१३१२५३७१२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. DINESH 
RAMCHANDRA 
DINGLE 


(दि. रा. डिंगळे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य याचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


-2ACD6 


शासन आदेश क्रमांकः सकआ - २०२०/प्र.क्र.१५२/ आस्था-२ 


३. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे, 

४. संचालक, विमुक्‍त जाती भटक्या जमाती, इमाव व विमाप्र कल्याण संचालनालय, पुणे, 

५. महासंचालक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 

६. सहसचिव (कार्यासन-१३), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अध्यक्ष, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, भंडारा 

८. अपर मुख्य सचिव (सेवा) यांचे स्वीय सहाय्यक, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. सचिव (सामाजिक न्याय) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 

१०. सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण 

११. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर, 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे /भंडारा 

१३. सर्व सहसचिव/ उपसचिव, सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४. सर्व अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५.श्री. आर. डी. आत्राम, उपायुक्‍त तथा सदस्य जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, 
भंडारा 

१६. निवड नस्ती (आस्था-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


